नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्‍यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.०९/नियोजन-२ 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक- १० फेब्रुवारी, २०२३. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र.का-५/साबांप्रादेविना/प्रआ/ग्रामा दर्जोन्नत/नाऱशिक(जि.देवळा)/७३८३/सन -२०२२, 


दिनांक-३०/१२/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 


नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 
योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा 
परिषद, नाशिक यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेता, 
सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून CoAT करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्यातील खालील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात 
येत आहेत. 


अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नाव साखळी क्रंमाक दर्जोन्नत प्रस्तावित 
करावयाची एकुण ग्रा.मा.क्रंमाक 
लांबी (कि.मी.) 
।_१. वडाळा ते गांगुर्ड वस्ती रस्ता. ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.-१७२ 
२. । ग्रा.मा.६१ ते जाधव वस्ती रस्ता. । ०/००ते २/०० | 2.00 कि.मी. । ग्रामाण मार्ग क्र.-१७३ 
३ | मोतीनंदर ते जाधव वस्ती रस्ता. । ०/००ते २/५०० | २.५०० कि.मी. । ग्रामाण मार्ग क्र.-१७४ 
४ ।खर्डते आवळीमाळ रस्ता. ०/०० ते 3/400 | ३.५०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-१७५ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.०९/नियोजन-२ 


५ | वजगांव ते गवळीवस्ती रस्ता. ०/००ते 2/400 | २.५०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-१७६ 

६ | भऊरपांदी ते जाधव वस्ती रस्ता. | ०/००ते २/५०० | २.५०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-१७७ 

७ ।खर्डते खटकी नाला देवरी वस्ती | ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-१७८ 
रस्ता. 

८ ।खर्डते स्माझञानभुमी सांवत वस्ती | ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. । ग्रामाण मार्ग क्र.-१७९ 
रस्ता. 

९ | ahha व्हगदर वस्ती रस्ता. ०/००ते ५/०० | ५.०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-१८० 

| वाजगांव मटाणे ते खटकीनाला । ०/०० ते ५/०० | ५.०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-१८१ 
रस्ता. 

a मुकुलवाडी (इजिमा-२८) ते| ०/००ते ३/०० | 3.00 कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-१८२ 
मोरेवस्ती रस्ता. 

१२ । वाजगांव (वडाळा) ते कोळचे | ०/००ते ३/०० 3.00 कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-१८२३ 
शिवार रस्ता. 

१३ ।खर्ड हरीजन वस्ती ६१ ते। ०/००ते ३/०० | ३.०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-१८४ 
जाधववस्ती रस्ता. 

१४ । वखारी ते चिचमळा रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-१८५ 

१५ | मारूती मंदीर ते खळीशिवार । ०/०० ते ५/०० | ५.०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-१८६ 
वस्ती रस्ता. 

१६ | इजिमा १० ते रामेश्वर उंबरेवहळ | ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-१८७ 
धरण रस्ता. 

१७ । ग्रा.मा.१० ते चिंचबोरी रोड ते | ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.--१८८ 
पनेशिवार रस्ता. 

१८ | पिपळगांव ते arate पांधी रस्ता. | ०/००ते ३/०० | ३.०० कि.मी. । ग्रामाणमार्ग क्र.--१८९ 

१९ ।रा.मा.२२ ते देविदरास्वर पिंपळे | ०/००ते ४/०० | ४.०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-१९० 
नाला रस्ता. 

20. ग्रा.मा.४ हनुमान मळा ते हनुमान | ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. । ग्रामाण मार्ग क्र.-१९१ 
मळा ते विरोबा मंदीर रस्ता. 

२१ | मळकीनाला (भामरे वस्ती) ते | ०/००ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामाणमार्ग क्र.-१९२ 
रोजीनाला रस्ता. 

२२ | mars ते महावितरण | ०/००ते ३/०० | ३.०० कि.मी. | ग्रामाणमार्ग क्र.-१९३ 
डि .पी.विरोबा मंदीर रस्ता. 

23. ग्रा.मा.५ते बी के देवरे सावकार | ०/००ते ३/०० | ३.०० कि.मी. । ग्रामाण मार्ग क्र.--१९४ 
वस्ती रस्ता. 

२४ | इजिमा-१० ते रामेश्वर ते| ०/०० ते २/५०० | २.५०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-१९५ 
वखारीवाडी शिवनाळा Breda 
रस्ता. 

२५ | चांदवाडी पांदी मगरवाडी रस्ता. | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-१९६ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.०९/नियोजन-२ 


२६ | वखारवाडी (श्रीरामपुर ते | ०/००ते २/०० । २.०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-१९७ 
रामेश्वर[्‌शिदेओहोळ नाल्याचा 
पुर्वीची बाजू) रस्ता. 

२७ ।भऊर ते नदीकाठी बगडू | ०/००ते २/०० | २.०० कि.मी. । ग्रामाण मार्ग क्र.--१९८ 
(दवांडू)मळा रस्ता. 

२८ । भऊर वरवंडीत शिवपांदी A] ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-१९९ 
कंस-या नाला रस्ता. 

२९ | भऊर नालाबल्डींग ते कोळीवाडा | 0/00 ते ३/५०० | ३.५०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-२०० 
रस्ता. 

३० | प्रजिमा ५४ ते ब्रिटीश कालीन | ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-२०१ 
बंधार (गिरणेश्वर) मंगेवाडी रस्ता. 

३१ | ईनामळा  (डोंगरगांवो ते| ०/००ते ३/०० | ३.०० कि.मी. | ग्रामाणमार्ग क्र.-२०२ 
खटकीनाला रस्ता. 

३२ | सटवाईवाडी ते महालक्ष्मी मंदीर | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. । ग्रामाण मार्ग क्र.--२०३ 
रस्ता. 

३३ | सटवाईवाडी ते पाण्याची टाकी | ०/००ते 3/400 | ३.५०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-२०४ 
जवाई वाडी डोणशिवर रस्ता. 

३४ ।ग्रा.मा.३६(देवळाते कचरा डेपो | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. ग्रामाणमार्ग क्र.-२०५ 
डोन शिवार रस्ता. 

३५ राष्ट्रीय महामार्ग ७५२ जी ते। ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-२०६ 
खैरवस्ती (पांढरी भावडे) रस्ता. 

३६ ।रामा २२ ते अदिवासी वस्ती ते | ०/०ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-२०७ 
वाखारी रस्ता. 

३७ ।वडाळा ग्रा.मा. ते कोलथे शिवार | ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-२०८ 
गाठे वस्ती रस्ता. 

३८ | लोहनेर स्मशानभुमी ते आमदार | ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-२०९ 
वस्ती रस्ता. 

३९ । लोहनेर ते जुना माळशिवार | ०/००ते ४/०० | ४.००कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-२१० 
शिवार रस्ता. 

vo | लोहनेर ते डोणेशिवार रस्ता. ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-२११ 

४१ | प्रजिमा-१२८ हनुमान मंदीर ते | ०/०० ते 3/00 | ३.०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-२१२ 
काळवट IO] WEA. 

४२ | रनदेवपाडे ते सांवतवस्ती रस्ता. | ०/००ते 2/00 | 2.00 कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-२१३ 

४३ | देवपुरपाडे ते जुना रनदेवपाडे | ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.--२१४ 
रस्ता. 

४४ | देवरपाडे ते चिचमळा प्रजिमा-५४ | ०/०० ते ३/५०० | ३.५०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-२१५ 


ला मिळणारा रस्ता. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.०९/नियोजन-२ 


४५ । होरीमोख ते रोहिदास वस्ती | ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. | WATT मार्ग क्र.-२१६ 
रस्ता. 

४६ | इजिमा-१० ते गुंजाळ वस्ती रस्ता | ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-२१७ 
ते निकम शिंदे वस्ती रस्ता. 

४७ | काळखडी (खमखेडा) ते PUTS | ०/०० ते २/५०० | २.५०० कि.मी. । ग्रामाण मार्ग क्र.-२१८ 
वाडी रस्ता. 

४८ | राज रस्ता ते बंधारा मार्ग मार्ग | ०/०० ते २/५०० | २.५०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-२१९ 
लायकेश्वर कॅनल रस्ता. 

४९ ।खामखेडा ते बटीनाला रस्ता. ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. | WATT मार्ग क्र.-२२० 

५० | मोरेवाडी ते चोळीनाला रस्ता. । ०/०० ते २/५०० | २.५०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-२२१ 

५१ । ARTS नाला(खमखेडा) ते HATS | ०/०० ते २/५०० | २.५०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-२२२ 
वस्ती रस्ता. 

५२ | खमखेडा ते स्मशानभुमी रस्ता. | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-२२३ 

५३ । विठेवाडी ते मारूती मंदीर ते | ०/०० ते ३/५०० | ३.५०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-२२४ 
काखन्याकडे जाणरा रस्ता. 

५४ । पवार वस्ती (विठेवाडी jad) ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. ग्रामाणमार्ग क्र.-२२५ 
धरणवस्ती रस्ता. 

५५ | विठेवाडी ते निकमवस्ती रस्ता. । ०/०० ते २/०० | 2.00 कि.मी. | DAT मार्ग क्र.-२२६ 

५६ | बाभुळफाटा ते दत्तमंदीर रस्ता. । ०/००ते २/०० | २.०० कि.मी. | WAT मार्ग क्र.--२२७ 

49 ग्रा.मा.४५ (डोंगरगाव) | ०/०० ते २/५०० | २.५०० कि.मी.  ग्रामाण मार्ग क्र.--२२८ 
झागडेपाडा रस्ता. 

५८ । ळोटणघाट ते जि.प.प्राथिमक | ०/०० ते २/०० । २.०० कि.मी. । ग्रामाण मार्ग क्र.-२२९ 
शाळा झागडेपाडा रस्ता. 

५९ । म्हसोबानाळा ते आढाव वस्ती । 0/ooF २/०० | २.००कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-२३० 
रस्ता. 

६० | डोंगरगाव ते टॉवर रस्ता | ०/००ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-२३१ 
खारीशिवार रस्ता. 

६१ | प्रजिमा -५४ ते मनकारी शिवार | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-२३२ 
रस्ता. 

६२ । वासोळ कोलथी नदी रस्ता. ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-२३३ 

६३ | प्रजिमा-५४ ते कोलथी रोजीनाला | ०/०० ते २/५०० | २.५०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-२३४ 
रस्ता. 

६४ । दराणे (सटाणा) दरी पाझर तलाव | 0/00 ते ३/५०० | ३.५०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.--२३५ 
ढोके वस्ती रस्ता. 

६५ । राणदेवनगर Mah) | ०/०० ते १/५०० | 9.400 कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-२३६ 


वस्तीशाळा रस्ता. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.०९/नियोजन-२ 


६६ | लोहनेर उजवा कालवा ते खालप | ०/०० ते २०/०० | २०.०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-२३७ 
ते वासोळ ते मेशी ते महाळपाटणे 
ते डोंगरगांव ते तालुका हद्द 
रस्ता. 

६७ | प्रजिमा ५४ ते आडवी पांधी हरणी | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-२३८ 
नाला रस्ता. 

६८ | महालपाटणे ते गंगावाडी कॅनल | ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. । ग्रामाण मार्ग क्र.-२३९ 
रस्ता. 

६९ ।महालपाटणे ते वडमळा रस्ता. । ०/०० ते २/५०० | २.५०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-२४० 

७० | प्रजिमा-५४ ते निंबाबळे शिव | ०/०० ते ३/५०० | ३.५००कि.मी. । ग्रामाण मार्ग क्र.-२४१ 
कॅनल रस्ता. 

७१ | महालपाटणे ते शोवडी कनाल | ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-२४२ 
रस्ता. 

७२ ।खर्ड वा. ओहळबारे ते ग्रामा १| ०/०० ते २/०० | 2.00 कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-२४३ 
पेडकर वस्ती रस्ता. 

७३ ।खर्ड वा. ओहळबारे ते जाधवस्ती | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. । ग्रामाण मार्ग क्र.-२४४ 
रस्ता. 

७४ ।'रामा-२७ ते  बोरसेवस्ती | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.-२४५ 
(खामखेडे) रस्ता. 

७५ | War ते बिल्लवळ पांधी वस्ती । ०/०० ते 9/00 | १.०० कि.मी. । ग्रामाण मार्ग क्र.-२४६ 
रस्ता. 

७६ ।मांग्यादेव ते गिरणानदी शिव | ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. | ग्रामाण मार्ग क्र.--२४७ 
रस्ता. 

एकूण २२४.०० कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना 2009-2029 मधील नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 


रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 228.00 कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (९९००.८४० + २२४.००) म्हणजेच 
१०१२४.८४० कि. मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०२१३११५५०९७०१८ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, -॥॥०५1 SANDIPAN - 


KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) विभागीय आयुकत, नाशिक. 
पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.०९/नियोजन-२ 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर कराव) 


प्रत :- 
१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन,मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
२) जिल्हाधिकारी, नाशिक. 
3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नाशिक. 
४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 
५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
६) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
) 
) 


७ रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


